मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्पामधील 
राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य मुंबई 
मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना वितरित 
करण्याबाबत (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२४. 


पहा: 
१. शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१४६/नवि-७, दि.२८ सप्टेंबर, २०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना : 


मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० 
सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय हहर विकास 
मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक No.K-9¥099/3§/2008-Metro/MRTS-II (Vol.lll), दिनांक १८ जुले, २०१४ 
चे पत्रानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-3३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० 
सहभाग असलेल्या मुंबई मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. विशेष हेतू वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर कंपनीमध्ये राज्य शासन व केंद्र शासन यांची समान गुंतवणूक राहणार आहे. 
आतापर्यंत, रु.२४२१.०९ कोटी निधी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाकडून 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्यात आला आहे. चाळू आर्थिक वर्षी सन २०२३-२४ मध्ये 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज सहाय्य या प्रयोजनाकरिता रु.१००.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
करण्यात आली आहे. सदर मंजूर तरतूदीमधून रु.१००.०० कोटी इतकी रक्कम मुंबई मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. कंपनीस राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

१. मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन -३ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज म्हणून रु.१००,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये शंभर कोटी फक्त) इतकी रक्कम मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन लि यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त रक्कम "मागणी क्र. एफ-७, ६२१७- नगर विकासासाठी कर्जे ,८०, सर्वसाधारण १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य योजना, (००) (०१) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा, सांकेतांक क्रमांक (६२१७०७७९) या 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. सदरचे 
निधी वितरण हे बिनशर्त स्वरुपाचे आहे. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी/नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सह सचिव/नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास 
विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. 
याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही कार्यासन नवि-३१ने करावी. 


४. of RAITT EST बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेल्या उपरोक्त 
रु.१००.०० कोटी रक्कमेचा विनियोग मुंबई मेट्रो लाईन-३ साठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला 
केंद्रीय/ राज्यस्तरीय/ स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे 
संपादन/पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी करावयाचा आहे. 


५. राज्यज्ञासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम 
रु.१००.०० कोटी मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून सदर 
प्रकल्पासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेमार्फत घेतलेल्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर 
वसूल करावयाची आहे. 


६. सरदर प्रकल्पाच्या मुळ मान्यतेनुसार सदरचे दुय्यम कर्ज बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरीत 
करण्यात येत असले तरी भविष्यात यावर व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतल्यास 
त्या व्याजाची वसूली मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येईल. 

७. सदर कर्ज सहाय्याची रक्‍कम व भविष्यात त्यावर काही व्याज आकारल्यास त्या व्याजाच्या 
VEDAS सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

८. मुंबई मेट्रो लाईन-३ या प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक 
करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी तसेच खाजगी जमीनीचे संपादन/पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यावरील 
खर्चासाठी प्राप्त झालेली रक्‍कम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र 
सादर करण्यात यावे. 


९. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण/राज्य शासन /केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 

qo. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनामार्फत केंद्रीय व खाजगी जमीनीचे संपादन/पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत यावरील खर्चासाठी तसेच राज्यस्तरीय/स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त 
होणाऱ्या रकमांसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 


११. राज्यशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यझ्ञासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१२. मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने महानगर 
आयुक्त, मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या 
निधीचे संनियंत्रण करावे. 


१३. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावी. 


१४. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रच्ण व हमी दिनांक 
३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महात्रद्ण आज्ञावळीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) नुसार 
माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

१५. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रू.२४२१.०९ कोटी इतका 


निधी दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणेः- 


क दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या एकूण वितरीत 

अनु.क्र. दिनांक SOc निधी 
(रु. कोटी) संस्थेचे नाव कोटी) 

(रु. कोटी) 
ami 93.90.2094 ५५.३२ राज्य शासन ५५.३२ 
२ ३१.०३.२०१७ ९०.४७ राज्य शासन १४५.७९ 
३ २८.०३.२०१८ १३०.०० राज्य शासन २७५.७९ 
४ ०३.१२.२०१८ १८०.०० राज्य शासन ४५५.७९ 
4 20.03.2098 320,00 राज्य शासन ७७५.७९ 
द्‌ 92.03.2020 300,00 राज्यशासन १०७५.७९ 
२७.०३.२०२० २००.०० राज्य शासन १२७५.७९ 
०४.०३.२०२१ ३००.०० राज्य शासन १५७५.७९ 
९ २६.०४.२०२१ १००.०० राज्य शासन १६७५.७९ 
शि १८.०१.२०२२ २५०.०० राज्य शासन १९२५.७९ 
|!” [| १७.०३.२०२२ २५०.०० राज्य शासन २१७५.७९ 
१२ २९.०७.२०२२ १४७.१८ राज्य शासन २३२२.९७ 
१३ २८.०९.२०२२ ९८.१२ राज्य शासन २४२१.०९ 
१४ सदरचे वितरण १००.०० राज्य शासन २५२१.०९ 


१६. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 


१७. सदर निधी वितरण आदेश वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२७१२५७०२०१२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेडानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8ba 
dbee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHAUDHARI “ees tsa Sia 
[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. मुंबई 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल - (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी after व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 32. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 
सहसचिव - न.वि.-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
रोख शाखा (३ प्रती), 
निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७, दि. २७ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
जोडपत्र-अ 
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना मुंबई मेट्रो रेल मार्गिका-३ साठी सन २०२३-२४ मध्ये 
रु.१००.०० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत करण्याबाबत. 
अ.क्र. विवरण माहिती 
१. संस्थेचे नांव मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. 
(केंद्र व राज्यशासनाचे संयुक्‍त एसपीव्ही), 
प्लॉट नं.आर.१३, ई-ब्लॉक, AAT बिल्डींग, 
बीकेसी, वांद्रे (पूर्वी, 
मुंबई ४०० ०५१. 
२. वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 


दिनांक २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिळ, २०२३. 
३. कर्जाची एकूण मंजूर रक्कम रु.४८३५.५५ कोटी दुय्यम कर्ज 
४. मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम सन २०१५-१६ रु.५५.३२ कोटी 

वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत सन २०१६-१७ रु.९०.४७ कोटी 

करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम सन २०१७-१८ रु.१३०.०० कोटी 


सन २०१८-१९ रु.५००.०० कोटी 
सन २०१९-२० रु.५००.०० कोटी 
सन २०२०-२१ रु. ४००.०० कोटी 
सन २०२१-२२ रु.५००.०० कोटी 
सन २०२२-२३ रु.२४५.३० कोटी 
५. मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत रु.१००.०० कोटी 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
६. एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना - 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 
नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 


यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते एका हप्त्यात 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम रु.१००.०० कोटी 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे मुख्य कर्जाची परतफेड झाल्यावर दुय्यम कर्जाची 

वार्षिक/सहामाही/त्रेमासिक इत्यादी परतफेड सन २०४७ मध्ये सुरु होईल. त्यानंतर 
सदर दुय्यम कर्जाची वसूली एका हप्त्यात वसूली 
होणे अपेक्षित आहे. 


qo, कर्ज परतफेडीसाठी सवलतीचा कालावधी नाही. 
(Moratorium Period) 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.१०/नवि-७ 


११. कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केलेला 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 

१२. कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 

१३. कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 

१४. व्याज दर 

१५. विलंब कालावधीसाठी दंडनिय व्याजदर व 
इतर आकार 

१६. व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 

१७. कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


१८. कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

१९. कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

२०. कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 

२१. शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


२२. डी. डी.ओ.चा नंबर 


VUAY KARBHARI | ze 
CHAUDHARI 


सन 2042 


सन २०५२ 
सन २०५२ 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 
लागू नाही. 


लागू नाही. 


एफ-७, ६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे, 
८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे राज्य 
योजना (००)(०१) मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पाकरीता राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज, ५५ कर्जे व आगाऊ रक्कम, 
सांकेतांक क्रमांक (६२१७०७७९) 

नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 

लागू नाही. 


लागू नाही. 


संचालक (वित्त), 

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.,प्लॉट 
नं.आर.१२, ई-ब्लॉक, AMET बिल्डींग, 
बीकेसी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१. 
फोन नं.०२२/२६३८४६१७. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- 9१०१००२३०१ 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
| URBAN DEVELOPMENT 


2.5,4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e698 
52845f0a, postalCode=400032, ‘Mahi hi 

I ber=E1 FEEA176A1E6A273C574BB6F1A1EDB58BF874241 18BCCD6E 
£07340581733B70, -VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2024.03.27 13:07:32 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


REREREREERERER 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


